मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॅ.क्र. AUR-9o 
मधील प्ररामा ०५ ते घाटनांद्रा सावखेडा 
अंधारी ते तालुका सरहद्द किमी ०/०० ते 
१६/४९० रस्ता, ता.सिल्लोड या रस्त्याच्या 
कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.४१६/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, 24 ASM पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०९ जुले, २०२१ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१६/प्र.क्र.५१०/बांध-४, दिनांक १ 
ऑक्टोबर, २०१६. 
२) मुख्य अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/११८४/२०२१, दिनांक ०२ जुले, २०२१. 
प्रस्तावना : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. AUR-Io मधील 
प्ररामा-०५ ते घाटनांद्रा सावखेडा अंधारी ते तालुका सरहद्द किमी ०/०० ते १६/४९० रस्ता, ता.सिल्लोड 
या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रू.७११.२४ लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर 
कामाचा कार्यारंभ आदेशा दिनांक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. सदर रस्त्याच्या भौतिक व आर्थिक बदलामुळे कामाच्या किंमतीत वाढ झालेली 
असल्याने, मुख्य अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो., पुणे यांच्या उक्त वाचा मधीळ अ.क्र.२ येथील दिनांक ०२ 
जुले, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर रस्त्याची एकुण लांबी २३.४८५ 
कि.मी. इतकी असून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत मंजूर लांबी १६.४९ कि.मी. इतकी आहे. मंजूर 
अंदाजपत्रकात सदर रस्ता हा कि.मी. २०/६०० पासून अंधारी ते टाकळी रस्त्यास टाकळी गावाकडील 
भागास जोडला आहे. गावकऱ्यांच्या व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार व प्रत्यक्ष वाहतूक व 
परिसरातील गावाच्या दळणवळणानुसार हा रस्ता अंधारी ते टाकळी या रस्त्यावर अंधारी या गावाजवळ 
जोडणे गरजेचे असून अंधारी हे गाव एक मोठी बाजारपेठ असल्याने सदर रस्त्याच्या परिसरातील 
गावकऱ्यांना हा रस्ता उपयोगी पडणार असल्याचे प्रस्तावात नमुद केलेले आहे. सदर रस्ता जोडल्यामुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.४१६/बांधकाम-४ 


रस्त्याची एकुण लांबी २४/७०० कि.मी. इतकी होत असून प्रत्यक्ष हाती घ्यावयाची लांबी १६.४९ कि.मी. 
ऐवजी १७.७५५ कि.मी. इतकी होत आहे. तसेच सा.क्र.४/८९० ते ९/६४७, ११/५०० ते १३/२३०, 
१६/६०० ते १८/६०० व २०/६०० ते २३/४८५ एकुण लांबी ११.३१२ कि.मी. या लांबीत रस्त्यावरील 
GT Carriage Way ची रूंदी ३.७५ मी. होती. परंतु, मंजुर अंदाजपत्रकात Carriage Way ची रूंदी 
3.00 मी. गृहित धरण्यात आळेली आहे. प्रत्यक्ष साईट परिस्थितीनुसार, Carriage Way चे ३.७५ मी. 
रूंदीत काम करण्यात आले आहे. 


०३. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व मागणीनुसार वाढीव काम केल्यामुळे मंजूर 
अंदाजपत्रकातील बाबींच्या परिमाणात वाढ झाल्याचे प्रस्तावात नमुद केलेले आहे. सदर रस्त्याच्या 
मंजुर अंदाजपत्रकात कि.मी. १३/१०० ते १३/४५० मध्ये ३५० मी. लांबीसाठी संरक्षण भिंत बांधण्याचे 
प्रयोजन केलेले आहे. प्रत्यक्षात ३५० मी. ऐवजी ७५ मी. लांबीच्या संरक्षण भिंतीची आवश्‍यकता आहे. 
तसेच कि.मी. १३/५३० येथील सावखेडा गावाजवळील नदीवर नाबार्ड अंतर्गत पुलाच्या कामाचा प्रस्ताव 
मंजुरी अधिन असल्यामुळे, मंजूर अंदाजपत्रकातील अस्तित्वातील फरशी पुलाची दुरूस्ती करण्याची 
आवऱ्यकता नाही. सद्यस्थितीत सदर काम भौतिकदृष्ट्या पुर्ण झालेळे आहे. विषयांकित कामाच्या 
भौतिक व आर्थिक बदलास संबंधित अधीक्षक अभियंता स्तरावरून व मुख्य अभियंता यांचे स्तरावरून 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर कामात वरीलप्रमाणे भौतिक व आर्थिक बदल करणे 
गरजेचे असल्यामुळे, कामाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. AUR-Io मधील 
प्ररामा-०५ ते घाटनांद्रा सावखेडा अंधारी ते तालुका सरहद्द किमी ०/०० ते १६/४९० रस्ता, ता.सिल्लोड 
या रस्त्याच्या कामात भौतिक व आर्थिक बदल करणे गरजेचे असल्यामुळे व प्रस्तावनेत नमुद कारणांमुळे 
सदर कामाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 
(Rs.Lakh) 
Package Name of Work AA Tender | Tendered | Revised Excess | % 
No. Sancation | Cost Cost Expenditure over Excess 
Cost (2.26 % AA over AA 
Below) cost cost 
1 2 3 4 डा a 7 zz ae 
AUR-10 | प्ररामा-05 ते घाटनांद्रा 711.24 695.27 | 679.56 760.97 49.73 वि 
सावखेडा अंधारी ते 
तालुका सरहद्द, 
ता.सिछ़ोड 
Total 711.24 | 695.27 | 679.56 760.97 49.73 | 6.99 | 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.४१६/बांधकाम-४ 


०३. उपरोक्त आर्थिक विश्लळेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.७६०.९७ लक्ष 
इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या ६.९९ % जास्तीचा म्हणजेच 
रू.४९.७३ लक्ष जास्तीचा आहे. 

०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ 
(२७ अ) नुसार, सुधारीत अंदाजातील आधिक्य सुरुवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५% 
मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम 
सडक योजनेंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. ॥॥॥३-१० मधील प्ररामा-०५ ते घाटनांद्रा 
सावखेडा अंधारी ते तालुका सरहद्द किमी ०/०० ते १६/४९० रस्ता, ता.सिल्लोड या रस्त्याच्या कामास 
रू७६०.९७ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


७ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

«७ सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


०५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व Yo यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 
योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ ५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०७०९१५२६४३४३२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 

p R AV | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea0907 
8de9d556aeSbabe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB712 
736F6, 
serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF65 
29E7A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN 
DEVICHAND JAIN 
Date: 2021.07.09 15:55:05 +05'30' 

(प्रविण जेन) 


वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.४१६/बांधकाम-४ 


२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 


eon SG O&M 


१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 
. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्था, औरंगाबाद. 

कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती ( कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


